शासकीय तंत्रनिकेतनातील विभाग प्रमुख 
यांचा परिविक्षा कालावधी समाप्त करुन 
नियुक्ती पुढे सुरु ठेवण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन आदेश क्र. पकास-३४२१/प्र.क्र.३५/२१/तांशि-७ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : २६ मार्च, २०२१. 
संदर्भ :- 
१. शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र.परिवि-२७१५/प्र.क्र.३०२/आठ, दि.२९ फेब्रुवारी, २०१६. 
२. संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्र. ४अ/आस्था/परिविक्षा/२०२१/ 
१३३, दि.२६ फेब्रुवारी, २०२१. 


शासन आदेदा:- 

शासकीय तंत्रनिकेतनांमधील, महाराष्ट्र तंत्रनिकेतन शिक्षक सेवा गट - अ, या संवर्गातील संबंधित 
विभाग प्रमुख यांची दोन वर्षाच्या परिविक्षाधीन कालावधीकरीता नियुक्‍ती करण्यात आली आहे. सदरचा 
कालावधी पूर्ण झाल्याने त्यांचा परिविक्षाधीन कालावधी समाप्त करण्याबाबतचा प्रस्ताव संदर्भ क्र.२ येथील 
पत्रान्वये प्राप्त झाला आहे. 

शासन सेवेतील अधिकारी/कर्मचारी यांचा परिविक्षाधीन कालावधी समाप्त करण्यासंदर्भातील 
संदर्भाधीन क्र.१ येथील शासन निर्णयातील अटींची पूर्तता संबंधीतांचे प्रकरणी होत असल्याने त्यांचा 
परिविक्षाधीन कालावधी खालील तक्त्यात स्तंभ क्र.६ मध्ये नमुद केलेल्या दिनांकापासुन समाप्त करण्यात येत 
आहे व त्यांची सेवा स्तंभ क्र.७ मध्ये नमुद केलेल्या दिनांकापासुन नियमितपणे पुढे चाळू ठेवण्यास मान्यता 


देण्यात येत आहे. 


अ. | अध्यापकाचे नांव, नियुक्तीचा कार्यभार धारण परिविक्षा परिविक्षा सेवा 

क्र. | पदनामवकार्ययत | शासननिर्णय | केल्याचा दिनांक | कालावधीत | कालावधी | नियमितपणे पुढे 

संस्थेचे नांव क्रमांक व दिनांक घेतलेल्या रजा | समाप्तीचा | चालू ठेवण्याची 
दिनांक दिनांक 
ae २ ३ PB 4 & | ७_| 

: डॉ. संतोष भालचंद्र शा.नि.क्र. दि.३१/१२/२०१६ १६ दिवस १५/०१/२०१९ । १६/०१/२०१९ 
कुलकर्णी, विभाग प्रमुख | ससेनि-३२१६/ (म.पू) (म.नं.) (4.9) 
विद्युत अभियांत्रिकी, | प्र.क्र.१७४/१६/ 
पुरणमल लाहोटी तांशि-७ 
शासकीय तंत्रनिकेतन, | दि.२९/१२/२०१६ 
लातूर. 

2 श्री. खालीद महंमद- | शा.नि.क्र. दि.०५/०८/२०१६ निरंक ०४/०८/२०१८ | ०५/०५/२०१८ 
हुसेन बागवान, ससेनि-३२१५/ (म.पू) (म.नं.) (म.पू) 
विभाग प्रमुख स्थापत्य, | प्र.क्र.३७१/१५/ 
शासकीय तंत्रनिकेतन | तांशि-७ 
जालना दि.०२/०८/२०१६ 


३. संबंधित संस्था प्रमुखांनी उक्त अध्यापकाच्या पुढील वेतनवाढी मुक्‍त करण्याच्या अनुषंगाने उचित 
कार्यवाही तातडीने करावी. 


शासन आदेठा क्रमांकः पकास-३४२१/प्र.क्र.३५/२१/तांशि-७ 


४. सदर शासन आदेशा, सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र.परिवि-२७१५/प्र.क्र.३०२/आठ, दि.२९ 
फेब्रुवारी, २०१६ मधील तरतुदीन्वये व सामान्य प्रशासन विभाग, शासन परिपत्रक क्र.परिवि/ २७१५/ प्र.क्र.२०३/ 
आठ, दि. २५ ऑगस्ट, २०१५ अन्वये प्रशासकीय विभाग प्रमुखास प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 

५. सदर शासन BART महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०३२६१५३०२०१२०८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Sudhir Jaya 


jetty 
laharashtra, ou=Higher and Technical 

, postalCode=400032, st=Maharashtra, 

f524898b244953b82406eea05963bc456f1e1e862 


Shetty si पश” 
(सुधीर जया शोट्टी) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
Wa: 
संबंधित विभागप्रमुख (तंत्रशिक्षण संचालनालयामार्फत). 
प्रति, 


१. संचालक, तंत्रशिक्षण, तंत्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 

२. सह संचालक, तंत्रशिक्षण विभागीय कार्यालय, औरंगाबाद, 

३. प्राचार्य, शासकीय तंत्रनिकेतन, जालना/पु. ला. शासकीय तंत्रनिकेतन, लातूर., 
४. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-२, नागपूर, 

५. जिल्हा कोषागार अधिकारी, जालना/लातूर, 

६. निवड नस्ती/तांशि-७. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


